RNI No.MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक २२ ] 


बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७/ चैत्र २ ९ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १२.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 

नोटीस 

क्रमांक मऔविम / मुनि / ए ८४३२० / २०१७ 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम असा केला आहे ) कलम 
४० (१ अ) अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या आधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व 
इतर अधिकारांचा वापर करून महामंडळाने घोषित केलेल्या क्षेत्रासाठी सुधारित विकास नियंत्रण नियमावली (यात यापुढे जिचा निर्देश “उक्त 
नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) तयार केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नगरविकास विभाग महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ११५( १) अन्वये महाराष्ट्र शासन नगरविकास विभाग 
अधिसूचना क्र.टी.पी.बी. / ४३०८ / ४६५/ सीआर-६४ / ०८ / युडी -११, दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ याद्वारे नियमावलीस मंजुरी देण्यात आली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रात वाढलेले जमिनीचे दर व झालेला विकास इत्यादी बाबी विचारात घेता सुक्ष्म व लघु 
औद्योगिक घटकांना उक्त नियमावलीतील तक्ता क्र . ४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कमीत कमी ५०० चौ . मी . क्षेत्रफळाचा औद्यागिक भूखंड घेऊन 
उद्योगाची उभारणी करणे शक्य होत नाही, ही बाबविचारात घेऊन उक्त नियमावलीतील तक्ता ४ मध्ये फेरबदल करणे महामंडळास आवश्यक वाटले; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमावलीमध्ये फेरबदल करणे इष्ट आहे असे महामंडळास वाटल्याने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
संचालक मंडळाची सभा क्र . ३६८ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१६ चा ठराव क्र . ५६२६ अन्वये उक्त नियमावलीतील तक्ता क्र . ४ मध्ये 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे 

Table 4 
Layout and Sub - division of Land - Industrial Plots 
Existing Provision 

Proposed Provision 
Sr. Type of Development Minimum 

Sr. 

Type of Development Minimum 
No. Plot area in sq. m. No. 

Plot area in sq . m . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . For manufacturing 

500 and more 

1. (a )Manufacturing industrial 200 and more 
industrialunits 

units for MSMEs 
(b ) Manufacturing industrial 

500 and more 
units for other industries 


( १ ) 


भाग दोन - ३५–१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , एप्रिल १ ९, २०१७ / चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७, कलम ४० ( ३) तसेच कलम ११५ , पोट - कलम ( २) अन्वये महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या 
राजपत्रात ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या मुदतीत सदर प्रस्तावित फेरबदलावर हरकती / सूचना मागविणेसाठी नोटीस 
प्रसिद्ध करीत आहे. सदर आक्षेप व सूचना मुख्य नियोजक, मौविम यांच्या कार्यालयात खालील ठिकाणी लेखी स्वरुपात पाठवाव्यात . 


मुख्य नियोजक , 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ , 
पाचवास्तर, उद्योग सारथी, महाकाली गुंफा मार्ग , 
मरोळ औद्योगिक वसाहत , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ० ९ ३. 


विहित मुदतीत आलेल्या हरकती/ सूचनांचा विचार करून प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल . विहित मुदतीनंतर प्राप्त 
होणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. 


मुंबई , 
दिनांक १३ एप्रिल २०१७. 


कमलाकार आकोडे , 

मुख्य नियोजक , 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , एप्रिल १ ९, २०१७ / चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION 

Notice 


No. MIDC / CP /A84320 / 2017 
Whereas, the Government ofMaharashtra in exercise of the powers conferred by sub -section 
( 1A ) of section 40 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as “ the said act” ) has appointed Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC ) as a 
Special Planning Authority ; 

And whereas, in exercise of the powers conferred by the provision of the said act and all 
other powers enabling it in this behalf made the Development Control Regulations , (hereinafter 
referred as “ the said regulations” ), for the notified areas of MIDC ; 

And whereas, vide section 115 ( 1 ) of the said Act, the Government of Maharashtra in Urban 
Development Department has approved the said regulations vide notifications No. TPB/4308 /465 / 
CR -64/ 08 /UD - 11 , dated 31st August 2009 ; 

And whereas, it is difficult to set up an industrial unit on industrial plot of minimum 500 sqm 
area , as mentioned in Table No. 4 of the said regulations on account of high land rates of industrial 
areas of MIDC, it becomes necessary to make modifications in Table No. 4 of the said 
regulations; 

And whereas , it is felt necessary to make below mentioned modifications/changes in the said 
regulations MIDC Board in its Board meeting No. 368 dated 21st October 2016 vide Resolution 
No. 5626 has approved to make below mentioned modification in table No. 4 of the said 
regulation : 

Table 4 
Layout and Sub - division of Land -Industrial Plots 
Existing Provision 

Proposed Provision 
Sr. Type of Development Minimum 

Sr. Type of Development Minimum 
No. 

Plot area in sq. m . No. 

Plot area in sq. m . 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 1 ) ( 2 ) 

(3 ) 
1 . Formanufacturing 

500 and more 

1. (a )Manufacturing industrial 200 and more 
industrial units 

units for MSMEs 
( b ) Manufacturing industrial 500 and more 

units for other industries 
Therefore , in exercise of the powers conferred by the provisions of section 37, section 40 ( 3 ) 
and sub -section (2 ) of section 115 of the said Act, MIDC publishes notice for inviting objections 
and suggestions from general public with respect to the proposed modification to the said 
regulations not later than thirty days from the date of publication of this notice in the Maharashtra 
Government Gazette . The objections and suggestions in writing shall reach office of the Chief 
Planner, MIDC having its office at : 
Chief Planner , 
Maharashtra Industiral Development Corporation , 
Fifth Level, Udyog Sarathi, Mahakali Caves Road , 
Marol Industrial Area , Andheri (East ), Mumbai 400 093 . 

After considering the objections/suggestions received within the stipulated period , a proposal 
will be submitted to the State Government for approval. The objections/suggestions received after 
the stipulated period will not be considered . 


KAMLAKAR AKODE , 
Chief Planner , MIDC . 


Mumbai, 
Dated 13th April 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


